मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२३/प्र.क्र.१८/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ मार्च, २०२३. 


वाचा: १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.५३/प्रशासन-१ 

दि.०४ ऑक्टोबर, २०२२. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३. 

३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे दि.०४ जानेवारी, २०२३ 
रोजीचे पत्र. 

४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई यांचे दि.२१ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीचे पत्र. 

५) किनारी अभियंता, बांद्रा, मुंबई यांचे दि.२३ जानेवारी, २०२३ रोजीचे पत्र. 

६) अधीक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम मंडळ, चेंबूर यांचे दि.१० फेब्रुवारी, २०२३ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, किनारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बांद्रा, 
मुंबई, अधिक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम मंडळ, चेंबूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. 
०१ सप्टेंबर, २०२२ ते दि. २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यात आली होती. 
२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, किनारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बांद्रा, मुंबई, 
अधिक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम मंडळ, चेंबूर यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयातील सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील १७७८ पदे व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील ६८७ पदे अशी एकूण २४६५ पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या 
अधीन राहून दिनांक 09 मार्च, २०२३ पासून ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी 
देत आहे. 
३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. 
या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 
४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “२०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- सर्वसाधारण, 
००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक 
बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर)” लेखाशिर्षाखालील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८ फेब्रुवारी, २०२३ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.१८/प्रशासन-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२३१२१९०५८०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


id by SHINDE VIKRAMSINGH PRAKASHRAO 


lly sig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
SHINDE VIKRAMSINGH fs 
5.4,20=1fbca76d11 1ad25e383a0e28da215f01e12183c1b565ddd29aaf fF 
bfadBe9e9c, postalCode=400032, 


P RA KAS H RAO serialNumber=6F385E4139AB144CAAF92B440B55068479C3789EASOEC8 
5EB7A16B7C932CB397, cn=SHINDE VIKRAMSINGH PRAKASHRAO 
Dai 


2023.03.23 12:24:13 +05'30' 


(विक्रमसिंह प्र. शिंदे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 
३) किनारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बांद्रा, मुंबई. 
४) अधीक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम मंडळ, चेंबूर, मुंबई. 


प्रत-१) महाळेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2) महाळेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) कोषागार / उप कोषागार अधिकार, मुंबई. 
४) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-११) / (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.१८/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (2) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


,२८/०२/२०२ ,२८/०२/२०२ pe 
ES लर. हि oe दि.२८/०२/२०२३ दि.०१/०३/२०२३ पासून 
अ. ee oy ee मुदतवाढ देण्यात | दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या भाला. त्य. न ववा 
क्र. हीत a आलेल्या अस्थायी | मुदतवाढ द्यावयाच्या 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये a पदांची सं 
: पदांमध्ये झालेली घट | पदांची संख्या 
संख्या. झालेली वाढ. 
१ २ २ 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ou i? | शिंगां ०५ 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
२ धीक्षक अभियंता, १५९ शिंका शका १५९ 
सा.बां.मंडळ, मुंबई 
३ | किनारी अभियंता, RC शिंका शिका GC 
सा.बां.मंडळ, बांद्रा, मुंबई 
¥ धीक्षक अभियंता, १७२ शिंका ०१ १७१९ 
मुंबई बांधकाम मंडळ, 
चेंबूर, मुंबई 
'एकूण Bow Fo FOR ९ ४०३ 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या पुढील) 
,२८/०२/२०२ ,२८/०२/२०२ चत 
Bs RcleRl ORR: || IK lier दि.२८/०२/२०२३ दि.०१/०३/२०२३ पासून 
अ. ee mae aan मुदतवाढ देण्यात | दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या द्या. | यावा 
क्र बयाच गा याप आलेल्या अस्थायी | मुदतवाढ द्यावयाच्या 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये ee पदांची सं 
: पदांमध्ये झालेली घट | पदांची संख्या 
संख्या. झालेली वाढ. 
१ र २ 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. oy | a ow 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
२ धीक्षक अभियंता, ९०० शिका aa ९०० 
सा.बां.मंडळ, मुंबई 
३ | किनारी अभियंता, ०३ P| i ०३ 
सा.बां.मंडळ, बांद्रा, मुंबई 
डु धीक्षक अभियंता, २६१ शिक शग २६१ 
मुंबई बांधकाम मंडळ, 
चेंबूर, मुंबई 
एकूण ११६८ 1 06 | 6 ११६८ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.१८/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.२८/०२/२०२३२ | दि.२८/०२/२०२३२ | दि.२८/०२/२०२३ व जव 
झं पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत FRIAS 61: 
*  'कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या ees 
क्र sete नयाय Gen तथागत तत पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये ना व dat 
ी द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट d 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिंग Ps ae 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
२ Heth अभियंता, ९६ aa Lo ,| ९६ 
सा.बां.मंडळ, मुंबई 
३ | किनारी अभियंता, ०२ शिश a OR 
सा.बां.मंडळ, बांद्रा, 
मुंबई 
डु धोक्षक अभियंता, [7 | a शशि शशि 
मुंबई बांधकाम मंडळ, 
चेंबूर, मुंबई 
एकूण ९८ Fe pF 0____| ९८ 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२२ _| दि.२८/०२/२०२३ र 
। पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत Hadas (तरर 
* । कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या पवी 
क्र. पात्या च य हतात ति भारतर पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये वावो qed 
: द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. aa शिंका 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
२ धोक्षक अभियंता, १७ ae Lo] १७ 
सा.बां.मंडळ, मुंबई 
3 | किनारी अभियंता, शिंग शिका शिका > i 
सा.बां.मंडळ, बांद्रा, मुंबई 
४ | अधीक्षक अभियंता, मुंब ०१ शिश 4 og 
बांधकाम मंडळ, चेंबूर, मुंबई 
एकूण 26 Fe pF 26 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.१८/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) मुंबई आमदार निवासासाठी अस्थायी पदे 


दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ । दि.२८/०२/२०२३ oo 
ie पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत २७७ क 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या गी 
क्र भयाग पोती द्या ता सागो, फो पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये te ye 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट न पदांची 
संख्या 
g R 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. a ae aa ae 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
२ धीक्षक अभियंता, Rg [= a ९१ 
सा.बां.मंडळ, मुंबई 
३ | किनारी अभियंता, aa na शकी शिंगी 
सा.बां.मंडळ, बांद्रा, 
मुंबई 
डु धीक्षक अभियंता, 111 शिका शिका शिंग 
मुंबई बांधकाम मंडळ, 
चेंबूर, मुंबई 
'एकूण ९९ pF 0___| pF 0___| ९९ 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ ee 
a पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत BRC | a रा 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या गत 
क्र. यायी पया याग वी गा गो पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये चा त Gee 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट न पदांची 
संख्या 
g R 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिंग शिश a 1 || 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
२ धीक्षक अभियंता, GLY ०१ २६ ६५९ 
सा.बां.मंडळ, मुंबई 
३ | किनारी अभियंता, ०१ | शिंका ०१ 
सा.बां.मंडळ, बांद्रा, 
मुंबई 
डु धीक्षक अभियंता, २९ शशि ०२ २७ 
मुंबई बांधकाम मंडळ, 
चेंबूर, मुंबई 
'एकूण ७९४ FOR २८ ६८७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


